Reg.No.NPCITY / 236/ 2018-20. 


................ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २७ ] 


मंगळवार , ऑक्टोबर १६ , २०१८/ आश्विन २४ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये ५५.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 
कलम ११( १ ) 

क्रमांक कलि .- उविअ- भूसंपा.- गो.प्र .- कावि -३११-२०१८. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र . क्र .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबत जाडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 
ना .-एक -१ ( १८२२ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६, २०१८ / आश्विन २४ , शके १९ ४० 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- एलए -६५-२०१८-२०१९ , गाव रानबोथली , तालुका ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर प . ह. नं . १७. 
अ.क्र . 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


४५ 


० ०८ 


२ 


१३७ 


००१ 


३ 


१३ ९ 


० २६ 


१४० 


० २१ 


१ ९ ८ 


० ०६ 


६ 


१ ९ ६ 


० ६४ 


७ 


१ ९ १ 


० ४४ 


८ 


१ ९ ७ 


०३९ 


एकूण 


२० ९ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातंर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र . ४ व त्वावरील लघुकालवा आर-१ 
कालव्याच्या कामाकरीता. 
गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 
सुविधा सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६ , २०१८ / आश्विन २४ , शके १ ९ ४० 


३ 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 


: 


विस्थापित होत नाही . 


करण्यास भाग पाडणारी 


कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला.) 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम-१० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन , 
महसूल व वनविभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्या 
पासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 


: - निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक . 


टीप 


: 


भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४७. 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 
कलम ११ ( १ ) 


क्रमांक कलि .- उविअ- भूसंपा .- गो.प्र.- कावि -३२६-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्णदिनांक ११/ २०१४/प्र . क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक -मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६, २०१८/ आश्विन २४ , शके १९ ४० 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार-मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या सोबत जाडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


२२ . 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४ - एलए -६५-२०१८-२०१९ , गाव गांगलवाडी , तालुका ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर प . ह . नं . 
अ . क्र . 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


० ५० 


३७७/१ 
३७७/२ 


२ 


३७८ 


००१ 


३ 


४२७ 


O 


४ 


४५० 


O 


एकूण 


० ५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १६ , २०१८/ आश्विन २४ , शके १९४० 


५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - गोसोखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसोखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातंर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र .७ कालव्याच्या कामाकरीता. 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 
सुविधा सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ). 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 


: - विस्थापित होत नाही. 


करण्यास भाग पाडणारी 


कारणे 


अनुसूची-चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला .) 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम-१० ( क) अन्वयेमहाराष्ट्र शासन , 
महसूल व वनविभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्या 
पासून सूट 

देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम 


:-निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक . 


टीप : - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


ना .- एक -२ (१८२२ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६, २०१८ / आश्विन २४ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम ११( १ ) . 


क्रमांक अ.कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि- ३२४-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण दिनांक ११-२०१४-प्र.क्र . ७७ - अ-२,दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अधिसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्तापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावी). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेच तर या अनुसूची मध्ये तनशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर . यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६, २०१८/ आश्विन २४ , 


शके १ ९ ४० 


७ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
मौजा -मूई , तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपुर , प.ह.नं. २० . 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ एलए -६५-२०१८-२०१९ , 
सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


१ 


० ४० 


५५ 
१०३ 


२ 


० ९९ 


एकूण 


० ५ ९ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र . ६ कालव्याच्या कामाकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास २०१३ चे कलम -१०८ ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी 

लागू करण्या पासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


विशेष नोंद : -भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६, २०१८/ आश्विन २४ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम ११ ( १) . 


क्रमांक अ.कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र .- कावि- ३२५-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण दिनांक ११-२०१४- प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अधिसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेलतर या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


- 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर . यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६ , २०१८/ आश्विन २४ , शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव - चकबोथली , तालुका-ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. १७ . 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- अ- ६५-२०१८-२०१९, 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


१ 


० ३० 


६ ९ 
२० 


२ 


० २५ 


३ 


२३ 


० १ ९ 


एकूण 


०७४ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र . ४ वरील लघुकालवा 
एल-२ कालव्याच्या कामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
करणा- या सामाजिक प्रभाव 

२०१३ चे कलम १०( क) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना 
निर्धारणाचा सारांश 

दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यात 
पासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 

निरंक 
विशेष नोंद : -भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर यांच्या 
कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


ना .- एक -३ ( १८२२ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६, २०१८ / आश्विन २४ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 
कलम ११ ( १ ) 

क्रमांक कलि .- उविअ -भूसंपा -गो.प्र.- कावि - ३३०-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन, विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते. ज्याचे स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्येदिलेली आहे; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्येदिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-एलए -६५-२०१८-२०१९, गाव - वान्द्रा , तालुका ब्रम्हपूरी, जिल्हा - चंद्रपूर , प. ह. नं . २४ 

अ.क्र . सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६ , २०१८ / आश्विन २४ , 


शके १ ९ ४० 


११ 


अनुसूची -एक चालू 
( २) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२ 


३ ९ ४ 


० २५ 


३ 


४१० 


० १८ 


४ 


४११ 


० ११ 


५ 


२३१ 


० ०१ 


६ 


२३२ 


० ११ 


७ 


२३३ 


० २६ 


८ 


३८३ 


० २६ 


९ 


३२५ 


००७ 


१० 


३२६ 


० १८ 


११ 


३७४ 


० २३ 


१२ 


३१५ 


० २२ 


एकूण 


१ ९ १ 


: 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजव्या कालव्यावरून निर्गमित वितरीका क्र . ८ वरील 

लघु कालवा आर-६ व त्यावरील उपलघुकालवा आर-१ व आर-२ कालव्याच्या 

कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार , पायाभूत गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा - या 

हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व 
अभिकरणाने दिलेला ) 

वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : निरंक 

अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 

तपशील . 
विशेष नोंद : - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


: 


: 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६, २०१८ / आश्विन २४ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५१. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 
कलम ११ ( १ ) 

क्रमांक कलि .- उविअ - भूसंपा -गो.प्र .- कावि - ३२८-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन, विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते. ज्याचे स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्येदिलेली आहे; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्येदिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-एलए-६५-२०१८-२०१९ , गाव - आक्सापूर , तालुका ब्रम्हपूरी , जिल्हा - चंद्रपूर, प . ह . नं . २३ 
अ.क्र . सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१४७ 


० २५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६ , २०१८ / आश्विन २४ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची- एक चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२ 


१४० 


० १२ 


३ 


१५३ 


० १० 


४ 


१३८ 


० ११ 


५ 


१११ 


००१ 


६ 


११२ 


० १३ 


७ 


१७२ 


० १५ 


८ 


१७३ 


९ 


१४४ 


० ११ 


एकूण 


१०० 


: 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजव्या कालव्यावरून निर्गमित वितरीका क्र . ८ वरील 

लघु कालवा आर-५ व त्यावरील उपलघुकालवा आर-१ कालव्याच्या कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार , पायाभूत गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर . क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 

हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व 
अभिकरणाने दिलेला ) 

वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : निरंक 

अधिका- याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 

तपशील . 
विशेष नोंद : - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


: 


ना - एक-४ ( १८२२) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६ , २०१८/ आश्विन २४ , शके १९४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ५२ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उविअ- भूसंपा.-गो.प्र.- कावि-३२९ -२०१८. - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६ , २०१८/ आश्विन २४ , शके १९ ४० 


१५ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक - ८- एलए- ६५-२०१८-२०१९ , गावाचे नाव : बुधेवाडा तालुका ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं .२५ 


अ.क्र . 
( १ ) 


सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

( २ ) 


संपादनाखालील ( क्षेत्र ) ( अदमासे ) 

( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


३ ९ / २ 


O 


२ 


३८ 


३ 


३७ 


००१ 


एकूण . 


० ०७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्पाचे वर्णन 

प्रगोसीखुर्द राट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र .७ कालव्याच्या कामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ आर्थिक -गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर. क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 
रोजगार ,पायाभुत सुविधा सोयीसुविधा 


: 


याबाबत व इतर लाभासंबंधात . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभावा निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला : 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आली आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६, २०१८/ आश्विन २४ , शके १९ ४० 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक 


विशेष नोंद 


भूसंपादीत जमिनीच्या नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३. 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये कलम ११ ( १ ) 


क्रमांक कलि - उविअ - भूसंपा .- गो.प्र .- कावि - ३२७-२०१८ . - 


व 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७- अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६ , २०१८/ आश्विन २४ , शके १९ ४० 


१७ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५ एलए -६५-२०१८-२०१९ गावाचे नाव : तळोधी खुर्द, तालुका- ब्रम्हपूरी , जिल्हा चंद्रपूर, प.ह.नं. २२. 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्र .किंवा गट क्र . 

( २ ) 


संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


१८२ 


००१ 


२ 


२०२ 


w 


२१६ 


० १५ 


४ 


२६८ 


० ७ ९ 


५ 


२७३ 


० २४ 


६ 


२७६ 


० १८ 


२८३ 


०३० 


एकूण 


१६९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्पकार्यांचे वर्णन 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत उजवा कालव्यावरुन निर्गमित वितरीका क्र .७ कालव्याच्या कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ आर्थिक 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहे. 
रोजगार, पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात 


ना .- एक -५ ( १८२२ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १६, २०१८/ आश्विन २४ , शके १९ ४० 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 


अभिकरणाने दिलेला : 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक 


विशेष नोंद : भूसंपादीत जमिनीच्या नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 

पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


ब्रम्हपूरी : 
दिनांक १२ ऑक्टोबर , २०१८ 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपूरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C . DIRECTOR , SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


